शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय/संस्था आणि शासकीय 
अध्यापक महाविद्यालये यामधील सहाय्यक 
प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षण निर्देशक व 
ग्रंथपाल यांची कॅस योजनेंतर्गत वरिष्ठ व 
निवडश्रेणीमध्ये स्थान निश्चिती करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१७/(३९/१७)/मशि १ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनाक : ११ डिसेंबर, २०१७ 


वाचा :- १. शासन निर्णय क्र. एनजीसी १२८६/(१२२४) विशि-४, दि. २७/२/१९८९. 
२. शासन निर्णय क्र. एनजीसी १२०२/ (१६६/२००२) विशि-४, दि. ३/४/२००३. 
३. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०/६/२०१० 
४. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०११ (२५/११) विशि १ दि. १५/२/२०११ 
५. शासन निर्णय क्र. एनजीसी २००९/(२४३/०९)/विशि-१, दि. १२/८/२००९. 
६. शासन निर्णय क्र. युएसजी १२९८/३४०२६/(४७१२)/ विशि-४ दि. ०६/०३/१९९९. 
७. शासन निर्णय क्र. एनजीसी - १२९८ /(४६१९)/विडशि-४ दि. ११/१२/१९९९. 
८. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे क्र. 9-2/2008(EC/PS)Pt. VIII दि. ७/१२/२०१२ 
९. शासन निर्णय क्र. एससीपी -२०१३/(१९२/१३)/मशि-१, दि. ५/८/२०१३. 
. शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१३/(प्रक. ४२०/१३) ABT १, दि. ३१.१.२०१५ 
११. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं-२०१६/स्थाननिश्चिती/प्रशा-१/ 
१२०३०, दि. २०.१०.२०१६. 
१२. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं-२०१७/टे.क्र.-२/संकीर्ण/ 
स्थाननिश्चिती/प्रशा-१/७३४६, दि. २१.६.२०१७. 
१३. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं-२०१७/टे.क्र.-२/संकीर्ण/ 
स्थाननिश्चिती/प्रशा-१/९४१८, दि. 3.¢.2090. 


-O 
8 


शासन निर्णय :- 

शासकीय महाविद्यालये / विज्ञान संस्था / अध्यापक महविद्यालये यामधील सहाय्यक प्राध्यापक / 
शारिरीक शिक्षण निर्देशक / ग्रंथपाल यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने त्यांच्या क्र. अधिसूचना क्र. एफ 
३.१/२००९ दि. ३०/६/२०१० अधिसुचनेन्वये निकष विहित करून सेवांतर्गत प्रगती योजना (Career 
Advancement Scheme) लागू केली आहे. सदर अधिसुचनेतील तरतूदी राज्यात शासन निर्णय क्र. संकीर्ण 
2099 (24/99) FART १ दि. 94/2/2099 अन्वये लागू करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच राज्यातील 
शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/ संस्था आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधील 
अध्यापकांना पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी अनुक्रमे शासन निर्णय दि. ११/१२/१९९९ व 
दि. १२/८/२००९ अन्वये लागू करण्यात आलेल्या आहेत. 


विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दि. ३०/१०/२०१० च्या अधिसुचनेन्वये राज्यातील शासकीय कला, 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/संस्था आणि झासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधील अध्यापकांना 
वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणीमध्ये स्थान निश्चिती करण्यासाठी शासन निर्णय क्र. एससीपी -२०१३/ 
(१९२/१३)/मशि-१, दि. ५/८/२०१३ समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीच्या बैठकीत समितीने 
केलेल्या शिफारसी विचारात घेवून, संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्यांच्या संदर्भाधिन 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१७/(३९/१७)/मशि १ 


पत्र क्र. ११,१२,१३ अन्वये सादर केलेला प्रस्ताव विचारात घेवून, शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय/ संस्था आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधील सहाय्यक प्राध्यापक / शारिरीक 
शिक्षण निर्देशक / ग्रंथपाल यांना वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणीमध्ये स्थाननिश्चिती करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 

शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/ संस्था आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालये 
यामधील काही सहाय्यक प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षण निर्देशक व ग्रंथपाल यांची पाचव्या वेतन आयोगाच्या 
वेतनश्रेणीनुसार स्थाननिश्चिती करण्याची बाब त्यांनी सदर काळात उदबोधन वर्ग व उजाळा वर्ग विहीत 
कालावधीत पूर्ण न केल्याने प्रलंबित होती. अज्ञा सहाय्यक प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षण निर्देशक व ग्रंथपाल 
यांना उदबोधन वर्ग व उजाळा वर्ग पुर्ण करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने त्यांच्या क्र. १- 
2/2008(EC/PS)Pt. ५॥ दि. ७/१२/२०१२ पत्रान्वये दिलेली मुदतवाढ तसेच शासन निर्णय क्र. युएसजी 
१२९८/३४०२६/(४७१२)/ विशि-४ दि. ०६/०३/१९९९ अन्वये वरिष्ठ व निवडश्रेण्यांमध्ये स्थाननिश्चिती 
करतांना खंडीत सेवा ग्राहय धरण्यासंदर्भात विहित केलेले निकष विचारात घेवून तसेच सहाव्या वेतन 
आयोगाच्या संदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०/६/२०१० मधील 
तरतुदींची पुर्तता करणाऱ्या सोबतच्या विवरणपत्र “अ”, “ब”, “क”, “ड”, “इ” मध्ये दर्शविलेल्या ८८ 
सहाय्यक प्राध्यापक/शारिरीक शिक्षण निर्देशक/ग्रंथपाल यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या 
दिनांकापासून सेवांतर्गत प्रगती योजनेतंर्गत (Career Advancement Scheme) वरिष्ठ श्रेणी व निवड 
श्रेणीमध्ये स्थान निश्चिती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


वरिष्ठश्रेणी व निवडश्रेणीत स्थाननिश्चिती देण्याबाबत वेतनश्रेणीचा तपज्ञील पुढीलप्रमाणे आहे:- 


स्थान निश्चितीतील श्रेणी  । दि. १/१/१९९६ पासून पुढे दि. १/१/२००६ पासुन पुढे 
वरिष्ठ श्रेणी रु. १००००-१५२००/- रु १५६००-३९१०० (ग्रेड वेतन- ७०००/-) 
निवड श्रेणी रु. १२०००-१८३००/- रु १५६००-३९१०० (ग्रेड वेतन - C000/-) 


सोबतच्या विवरणपत्र “अ”, “ब”, “क”, “ड”, इ” मधील अध्यापकांची वेतन निश्चिती करण्याची 
कार्यवाही संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे करतील. तसेच ज्या सहाय्यक प्राध्यापक, 
शारीरिक शिक्षण निर्देशक व ग्रंथपाल यांची शासकीय सेवेत रुजू होण्यापुर्वी अशासकीय महाविद्यालयातील 
सेवा विचारात घेऊन स्थाननिश्चिती करण्यात आली आहे, sa सहाय्यक प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षण 
निर्देशक व ग्रंथपाल यांनी शासन निर्णय क्र. युएसजी १२९८/३४०२६/(४७१२)/ विशि-४ दि. ०६/०३/१९९९ व 
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०/६/२०१० मधील क्र. १० व १०.१ मध्ये 
सेवाखंड क्षमापित करण्यासंदर्भात विहित केलेल्या अटींची पुर्तता केली असल्याची खातरजमा करण्याची 
जबाबदारी संचालक, उच्च शिक्षण यांची राहील. 


यासाठी येणारा खर्च, शासन निर्णय, शिक्षण व सेवायोजन विभाग, क्रमांक एनजीसी २००९/ 
(२४३/०९)/विशि-१, दि. १२/८/२००९ मध्ये दर्शविलेल्या संबंधित अर्थसंकल्पीय लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
दर्शविण्यात यावा. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१७/(३९/१७)/मशि १ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१२१११२४५११८२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


e Digitally signed by Manisha P Kini 
M h Pp DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
a Nn | S 7 a ou=Higher And Technical, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=108cbdac08c7e940866a8fc97bfe7 


ba ba £861bf192ce9dd6b4d0924623149a519ed, 
Kini 1 en 
(म. प्र. किणी) 
सहपत्र :- प्रपत्र- “अ”, “ब”, “क”, “ड”, “इ” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ नागपूर 
६. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. सर्व प्राचार्य, शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालये. 
९. संचालक, वसंतराव नाईक कला व सामाजविज्ञान संस्था, नागपूर. 
१०. संचालक, शासकीय विज्ञान संस्था, मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद. 
११. संचालक, न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्था, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद 
१२. सर्व प्राचार्य, शासकीय अध्यापक महाविद्यालये. 
१३. सर्व संबंधित सहाय्यक प्राध्यापक, ग्रंथपाल व शारिरिक शिक्षण निर्देशाक यांना संबंधित 
प्राचार्य/संचालक यांच्यामार्फत 
१४. निवडनस्ती/मशि-१. 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१७/(३९/१७)/मशि १ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१७/(३९/१७)/मशि १, दिनांक ११.१२.२०१७ चे 
प्रपत्र -अ 
म.लो.आ.पुरस्कृत सहाय्यक प्राध्यापक/ग्रंथपाल 
(वरिष्ठ श्रेणी स्टेज १ ते २ व निवड श्रेणी स्टेज २ ते ३ करिता) 


सहाय्यक प्राध्यापकाचे नांव विषय महाविद्यालयाचे नांव शिफारस करण्यात आलेला दिनांक 
वरिष्ठ श्रेणी निवडश्रेणी 
।१. __| डॉ.अनिलर. चौगुले अर्थशास्त्र सिडनहेॅम महाविद्यालय, मुंबई ०७.०७.२००८ २५.१२.२०१४ 
2. डा. हरिश गोपालदास तापडीया । इंग्रजी वसंतराव नाईक शासकीय कला व समाज विज्ञान संस्था, नागपूर | 23.92.2098 |. -__| 
. श्री. सोमनाथ बब्रुवान THX इंग्रजी वसंतराव नाईक शासकीय कला व समाज विज्ञान संस्था, नागपूर | १९.०१.२०१४ = 
४. श्रीम. प्रज्ञाशीली भगवान सवाई इंग्रजी शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, औरंगाबाद २१.११.२०१५ |. | 
षु. श्री. पांडुरंग डफळ इंग्रजी शासकीय विधी महाविद्यालय, मुंबई ०१.०७.२०१४ i eel 
६. श्री. महेद्र रणधीर तेलगाटे इंग्रजी Riste4 महाविद्यालय, मुंबई २८.०७.२०१० —_ | 
७. डॉ. सविता अंगदराव पाटील इंग्रजी एलफिस्टन महाविद्यालय, मुंबई Po ०४.०७.२०१४ 
८. डा. केतकी केतन पाटनकर भौतिकशास्त्र । राजाराम महिवद्यालय, कोल्हापूर ११.१०.२०११ Po 
रः डा. लता देवप्पा जाधव भौतिकशास्त्र । राजाराम महिवद्यालय, कोल्हापूर सुधारित १९.०९.२०१२ 
दि.१९.०९.२००७ 
गन ०. श्री. राजेश भास्कर ठाकरे गणित एलफिस्टन महाविद्यालय, मुंबई सुधारित २९.०१.२०१४ 
oY 40,2009 
(१0... -:) १. डॉ. विठ्ठल गोपाळराव घानडोटवाड | गणित शासकीय अध्यापक महाविद्यालय अंबाजोगाई ३१.०१.२०१४ Po 
१२. श्रीमती निता चौरे गणित शासकीय अध्यापक महाविद्यालय,भंडारा Po 92.99.2099 
१३. SI. दिलिप रामजी चन्नावार गणित शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, यवतमाळ Loe | ०७.०९.२०१५ 
१४. डॉ. हर्षानंद पंजाबराव खोब्रागडे । मराठी शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, बुलढाणा सुधारित ०८.९.२०१५ 
०८.०९.२०१० 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१७/(३९/१७)/मशि १ 


१५. डा. छाया दिलिप महाले मराठी शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, यवतमाळ Poe 09.08.2094 
१६. डॉ. सइद अबेद सईद अब्दुल हमिद | रसायनशास्त्र । शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, औरंगाबाद २८.०९.२०११ a -__| 
१७. डॉ. दिगांबर धर्मा गायकवाड रसायनशास्त्र । शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, औरंगाबाद Lo २३.०६.२०१४ 
१८. डा. रहिमउल्ला शोख रसायनशास्त्र । शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती ०९.११.२०१५ io | 
१९, श्री. बापू रंगनाथ थोरात रसायनशास्त्र | इस्माईल युसुफ महाविद्यालय, मुंबई १३.०६.२०१४ 1 ब | 
२०. श्री. संदिप शिवलिंग गाडे राज्यशास्त्र राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर ०२.०३.२०१३ Po 
२१. श्री. एस.एन. कानींदे राज्यझास््र वसंतराव नाईक शासकोय कला व समाज विज्ञान संस्था, नागपूर | १४.०९.२०१३ Po 
२२. डा. अजित कावडोची चुनारकर | राज्यशास्त्र वसंतराव नाईक शासकीय कला व समाजविज्ञान संस्था, नागपूर | - | १२.०९.२०१२ 
२३. श्री. राजेखान शिराज शिकलगार | भुगोल राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर P= | २०.१२.२०१५ 
२४. डा. सुषमा लक्ष्मीकांत दामोधरे भुगोल वसंतराव नाईक शासकीय कला व समाजविज्ञान संस्था, नागपूर |  - | 08.08.2094 
२५. श्री. चरणदास युवराज कांबळे भुगोल शासकीय अध्यापक महाविद्यालय,रत्नागिरी ०९.०९.२०११ Po 
२६. डॉ. शिवानंद एस. कुमार भुगोल शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती LS २९.०९.२०१५ 
२७. डा. प्रतिभा ह.रोहणकर प्राणिशास्त्र शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती Poe २३.०२.२०१६ 
२८. श्रीम. निलिमा मोरे विज्ञान शासकोय अध्यापक महाविद्यालय,पनवेल सुधारित दि. १९.०९.२०१५ 
१९.०९.२०१० 
२९. श्रीम. वेशाली संतोष देशमुख संगीत शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, औरंगाबाद ०६.०९.२०१० a 
30, SI. जयश्री जयवंत YAR सुक्ष्मजीव शासकीय विज्ञान संस्था, औरंगाबाद ३०.०१.२०१४ Le 
39. डॉ. अजयकुमार गंगाधर जाधव  । सुक्ष्मजीव शासकीय विज्ञान संस्था, औरंगाबाद ae ३१.०१.२०१६ 
३२. श्रीम.राधिका रा. अय्यर वाणिज्य सिडनहॅम महाविद्यालय, मुंबई ०१.०३.२०१५ 1 en 
३३. श्री. विश्वनाथ महादु देशमुख हिंदी राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर ०१.०१.२०१० | 09.09.2094 
३४. डॉ. आशा मधुकरराव धारस्कर । इतिहास शासकोय अध्यापक महाविद्यालय, अकोला सुधारित दि. ०६.१२.२०१५ 
०६.१२.२०१० 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१७/(३९/१७)/मशि १ 


३५. डा. निता वामनराव अंदुरे संख्याशास्त्र शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती सुधारित दि. ०५.०३.२०१६ 
०५.०३.२०११ 

३६. श्रीम. विद्या मधुकर इंगोले समाजशास्त्र । शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, औरंगाबाद १३.०९.२०१३ Po 

30. डा. उमेश PORTA आस्वार विधी शासकीय विधी महाविद्यालय, मुंबई १९.१२.२०१५ Po 

उर. डा. सुमेरु देवराव गोंडाणे तत्वज्ञान वसंतराव नाईक शासकोय कला व समाज विज्ञान संस्था, नागपूर | १०.०२.२०१६ Lo 

38. श्रीम. जया पवार वनस्पतीशास्त्र । एलफिन्स्टन महाविद्यालय मुंबई ०८.०१.२००२ ०८.०१.२००७ 

४०. डा. विनोद मधुकरराव गांवडे अर्थशास्त्र शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती | = | २८.०३.२०१६ 


KKKKKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१७/(३९/१७)/मशि १ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१७/(३९/१७)/मशि १, दिनांक ११.१२.२०१७ चे 


(वरिष्ठ श्रेणी स्टेज १ ते २ व निवड श्रेणी स्टेज २ ते ३ करिता) 


प्रपत्र -ब 
सेवा नियमित झालेले सहाय्यक प्राध्यापक/ग्रंथपाल 


क्र सहाय्यक प्राध्यापकाचे नांव विषय महाविद्यालयाचे नांव शिफारस करण्यात आलेला दिनांक/ 
देय दिनांक 

वरिष्ठ श्रेणी निवडश्रेणी 
।_१. | श्री.रितेशकुमार सिंघल अर्थशास्त्र Riste4 महाविद्यालय, मुंबई | = | 93.08.2090 
२. | श्रीम. वेशाली लक्ष्मीकांत carey । अर्थशास्त्र शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था अमरावती ०५.०२.२०१५ | 

(नाईक) 
३. । श्रीम. सुनिता प्रभाकरराव तोताडे । इंग्रजी शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, औरंगाबाद PF = २९.०५.२०१४ 
४. | ST. महेशकुमार यडावंतराव सांळुके | भौतिकझास्त्र शासकीय विज्ञान संस्था, नागपूर P= | २६.१०.२०१३ 
५. | ST. UY. Sas भौतिकशास्त्र शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था अमरावती सुधारित दि. | 22.09.2099 
२२.०१.२००६ 

६. | डा. सुभेदार भाग्यश्री प्रभाकरराव । गणित शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, औरंगाबाद [= क: १२.११.२०१३ 
७. ।डा.सुलभाबी. मुळे गणित MAH अध्यापक महाविद्यालय, नांदेड Po = 92.99.2093 
८. । डॉ. अर्चना गणेश वातकर गणित शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, भंडारा १६.१०.२०१२ Poe 
९. | डॉ. सर्जराव पांडुरंग चव्हाण गणित शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, रत्नागिरी ३१.१०.२०११ Poe 
। १०. | डॉ. एम.एस. दराडे वनस्पतीशास्त्र | शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था अमरावती १७.०१.२०१० | - | 
page. | १. | डॉ. अनिता जे. बोडके (जवंजाळ) । रसायनशास्त्र राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर Po - 9g 08.2093 
१२. | A. अर्चना डी. चापोळीकर रसायनशास्त्र शासकीय न्याय विज्ञान महाविद्यालय, औरंगाबाद २९.१२.२०१२ el 
१३. | डा. एस. झेड. जाधव रसायनशास्त्र शासकोय विज्ञान संस्था, नागपूर १३.०६.२०१२ [| - | 
१४. । डा. रतन विठोबा हजारे भुगोल राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर ०९.०५.२०१२ | = | 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१७/(३९/१७)/मशि १ 


१५. । ST. दादाराव भुमाजी इंगोले भुगोल MIP अध्यापक महाविद्यालय, भंडारा १८.०२.२०१४ शिंगे 
१६. | SI. अकबर SAAT el खान भुगोल शासकीय न्याय. विज्ञान संस्था, औरंगाबाद २६.०७.२०११ ae 
१७. । ST. साधना संतोष GSR (भेढकर) | भुगोल शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था अमरावती १०.०२.२०१३ शिंग 
१८. । डा. उज्वला मधुकर डोणे भुगोल श्रीमती महाराणी ताराबाई MAG अध्यापक महाविद्यालय, ०२.०१.२०१२ शिंग 
कोल्हापूर 
१९. | डॉ. कविता रायभानजी पाटील  । प्राणीशास्त्र शासकोय विज्ञान संस्था, नागपूर शिंग १२.११.२०१३ 
२०. | डा. राजेंद्र विठ्ठलराव तिजारे प्राणीशास्त्र शासकीय विज्ञान संस्था, नागपूर २४.०९.२०१२ = | 
२१. | डॉ. प्रतिमा प्रभाकरराव गिरगावकर | विज्ञान शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, अंबेजोगाई | = | 23.08.2090 
२२. | डॉ. सुर्वणा श्‍याम आठवले विज्ञान शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, यवतमाळ P= 294.019.2092 
23. । ST. सुधीर बळीरामजी मोहोड संगीत शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था अमरावती P= 48.08.2040 
२४. । डॉ.धनराजबापुराव नाकाडे सुक्ष्मजीवर राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर Po - 94.92.2092 
२५. | डॉ. सौमित्रा सु. सावंत(के.व्ही. वाणिज्य Riste4 महाविद्यालय, मुंबई ०४.०८.२००० |०४.०८.२००५ 
आबिटकर) 
२६. | श्री. अभय कमलाकर खांबोरकर =| GTA शासकीय विज्ञान संस्था, नागपूर १८.०२.२०१२ [| - | 
२७. | डा. गायत्री शंकरराव बेहेरे संख्याशास्त्र शासकीय विज्ञान संस्था, नागपूर | = | 99.03.2093 
२८. | डॉ. शुभांगी प्रभाकरराव बिदरकर । ग्रंथपाल शासकीय विज्ञान संस्था, औरंगाबाद ११.०८.२०११ Poe 
28. श्रीम. वेशाली नितीन गाडेकर जीवभौतिक शासकीय विज्ञान संस्था, औरंगाबाद १२.०५.२०११ [| - | 


KKKKKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१७/(३९/१७)/मशि १ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१७/(३९/१७)/मशि १, दिनांक ११.१२.२०१७ चे 


प्रपत्र-क 


कनिष्ठ महाविद्यालयातून वरिष्ठ महाविद्यालयात पदोन्नतीने आलेले सहाय्यक प्राध्यापक 
(वरिष्ठ श्रेणी स्टेज १ ते २ व निवड श्रेणी स्टेज २ ते ३ करिता) 


क्र. । सहाय्यक प्राध्यापकाचे नांव विषय महाविद्यालयाचे नांव शिफारस करण्यात आलेला दिनांक/देय 
दिनांक 
वरिष्ठ श्रेणी 
।_१. | डॉ. आर. आर. कालेश भौतिकशास्त्र इस्माईल युसूफ महाविद्यलय, मुंबई १९.१०.२०१४ 
२. | श्रीम. विजया संजय येवले गणित एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई १२.१०.२०१२ 
३. | श्री. के. एम. तेलमोरे वनस्पतीशास्त्र । शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, औरंगाबाद | २४.०९.२०१४ 
४. | डा.प्रदिप सुधाकरराव देशमुख प्राणीशास्त्र शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, औरंगाबाद | २७.०९.२०१४ 
५. | डा. बाळासाहेब पंढरी कांबळे वाणिज्य एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई ०१.०३.२०१५ 
६. | श्री. विजय गंगाधार चवळे वाणिज्य Riste4 महाविद्यालय, मुंबई २२.१०.२०१५ 
७. | डा. संध्या श्रीकांत देवळे Saal वसंतराव नाईक शासकीय कला व समाज २२.१०.२०१५ 


विज्ञान संस्था, नागपूर 


KKKKKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१७/(३९/१७)/मशि १ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१७/(३९/१७)/मशि १, दिनांक ११.१२.२०१७ चे 
प्रपत्र -ड 
पाचव्या वेतन आयोगानुसार सहाय्यक प्राध्यापकांची स्थाननिश्चिती 
(वरिष्ठ श्रेणी स्टेज १ ते २ व निवड श्रेणी स्टेज २ ते ३ करिता) 


क्र. । सहाय्यक प्राध्यापकाचे नांव विषय महाविद्यालयाचे नांव शिफारस करण्यात आलेला दिनांक/ 
देय दिनांक 
वरिष्ठ श्रेणी निवडश्रेणी 
हि . श्री. भारत किशनराव राऊत रसायनशास्त्र । एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई १७.१०.२००७ a | 
श्रीम. सत्यज्ञीला श्रीरंगराव सोळुंके  । हिंदी शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, परभणी | = | १०.०८.२००१ 
कु. प्रिया नारायण पुथन (स्वेच्छा सुक्ष्मजीवशासत्र । शासकीय विज्ञान संस्था, औरंगाबाद १८.०९.१९९५ १८.०९.१९९८ 
सेवानिवृत्त) 


KKKKKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१७/(३९/१७)/मशि १ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१७/(३९/१७)/मशि १, दिनांक ११.१२.२०१७ चे 


प्रपत्र - इ 


सहाय्यक प्राध्यापकांची सुधारित स्थाननिश्चिती) 
(वरिष्ठ श्रेणी स्टेज १ ते २ व निवड श्रेणी स्टेज २ ते ३ करिता) 


क्र. । सहाय्यक प्राध्यापकाचे नांव विषय महाविद्यालयाचे नांव शिफारस करण्यात आलेला दिनांक/देय दिनांक 
वरिष्ठश्रेणी निवडश्रेणी 

हि . | श्रीम. कादरी सय्यद फिरदोस अर्थशास्त्र सिडनहेम महाविद्यालय, मुंबई a - | सुधारित दि. १८.०६.२००० 

२. | श्री. शितलकुमार गंगाधर गायकवाड | Savi एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई सुधारित दि. |. 
03.08.2008 

3. | डॉ. कृत्तिका लक्ष्मीकांत चिचोळीकर । मराठी शासकोय अध्यापक महाविद्यालय, औरंगाबाद 1 - | सुधारित दि. ०६.०२.१९९९ 

४. | डा. रोहिणी विकास तडस रसायनशास्त्र । शासकोय अध्यापक महाविद्यालय, अकोला l= — ==" — | सुधारित दि. 39.09.2000 

५. | श्री. सुनिल अजुंन सोनवणे भुगोल शासकीय अध्यापक महाविद्यालय,पनवेल सुधारित दि. २३.०९.२०११ 
२३.९.२००६ 

६. | डॉ. घनश्याम सुबाराव महाडिक इतिहास शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती । सुधारित दि. २६.०५.२०११ 
२६.०५.२००६ 

७. | SI. मोहन नामदेव खताळ भुगोल शासकोय अध्यापक महाविद्यालय, अकोला सुधारित दि. सुधारित दि. ०९.०२.२००५ 
०९.०२.२००० 

८. | डॉ. के.एस.जेन वाणिज्य इस्माईल युसुफ महाविद्यालय, मुंबई सुधारित दि. सुधारित दि . १२.०९.२००६ 
१२.०९.२००१ 

९. | श्रीम. यु.ए.परळीकर इंग्रजी शासकोय अध्यापक महाविद्यालय, औरंगाबाद । सुधारित दि. ११.४.२००८ 
११.०४.२००३ 


KKKKKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


